RNI No. MAHBIL /2009/ 31748 
Reg . No . MH/ MR/ South- 324 / 2013 - 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ८७] 


गुरूवार , फेब्रुवारी २० , २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 

कुटीर क्रमांक ६, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग , 
नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

क्रमांक स्थासंक . २०१४ /प्र. क्र .०७/ २०१४ / नवि - ३२. — नगरविकास विभाग क्रमांक स्थासंक -२०१२ / प्र. क्र .- ६६ / १२ / नवि- ३४ , दिनांक १ 
जुलै २०१२ अन्वये शासन राजपत्र असाधारण, भाग एक - अ- मध्य उप-विभाग, दिनांक १ जुलै २०१२ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या 
अन्वये अमरावती महानगरपालिका हद्दीमध्ये स्थानिक संस्था कराचे दर निश्चित करण्यास सहमती देण्यात आली होती . 


आता, म्हणून, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( १९४९ चा मुंबई ५९ ) च्या कलम १५२ पी व कलम १५२ क्यू सहीत कलम ९९ ब 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या सर्वशक्तींचा आणि या संबंधात त्यास समर्थ करणाऱ्या अन्य सर्वशक्तींचा वापर करून अमरावती महानगरपालिका 
क्षेत्रामध्ये ह्या दर सूचीमध्ये आता दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत असून त्यानुसार, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे 
खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे: 

( क ) अमरावती महानगरपालिका अनुसूची ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मालाच्या शहराच्या हद्दीमध्ये उपभोग , उपयोग किंवा विक्री यासाठी 
होणाऱ्या प्रवेशावर त्या प्रत्येक मालाच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या कमाल दरापेक्षा अधिक नसेल अशा दराने दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून स्थानिक 
संस्था कर बसवील ; 

( ख ) अमरावती महानगरपालिका अनुसूची ( ख ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मालाच्या शहराच्या हद्दीमध्ये उपभोग , उपयोग किंवा विक्री यासाठी 
होणाऱ्या प्रवेशावर स्थानिक संस्था कर बसविणार नाही . 


भाग एक - अ - ( म .उ.वि .) - २९ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी २० , २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


अमरावती महानगरपालिका 


स्थानिक संस्था कर 
अनुसूची क 


अ. क्र . 


बाब 


बाब 


मालाचा तपशील 


दर ( यथा मुल्य प्रतिशत ) 


टक्के 


( ४ ) 


२ % 


० . ५० % 


३ % 


० . १० % 


१. ५० % 


३ % 


२०० 


० . १० % 


० .१० % 


< 


० . २५ % 


गट क्रमांक १ 

( अन्न पदार्थ, पेय, औषधे व सौंदर्य प्रसाधने, इत्यादी ) 
१ किराणा सामान चहा, कॉफी , सुपारी 

साखर, गुळ 
कापुर, सरस , गोंद, खजुर ( सुकी व ओली), काथ, साबुदाणा व इतर किरण सामान 
नारळ 
खडीसाखर , कोका, कॉफीच्या बिया, खाण्याचा सोडा, चिंच , धणे , आंबोशी , 

आंबचुर, कोकम , चुना . 
मसाल्याचे पदार्थ कात, लवंग, जायपत्री, काथ, पापड व इतर मसाल्याचे पदार्थ 

वेलची, ओवा, सर्व प्रकारची हळद , ओव्याचे फूल , कलमी, 
काकडी बीज, खसखस व खसखसीचे बोंड, गुलाब , गोंडाबी जिरे , तेजपान , 
दालचीनी, नागकेशर व काळे नमक ( मीठ ), बुक्का, राई , शिधा, शेंदूर 
शहाजिरे , खाण्याचा सोडा, संजिरे , सैंधवमिठ , हिंग , खोबरे, मसाले लोणचे. 

सुकी मिरची, मिरची पावडर 
३ सर्व प्रकारच्या तेलबिया शेंगदाणा, राई , सोयाबिन, तिळ , खुरासणी, सुर्यफूल , सरकी व सर्व 

प्रकारच्या तेलबिया . 
४ सर्व प्रकारचे खाद्य तेल शेंगदाणा तेल , सोयाबिन तेल व इतर सर्व प्रकारचे खाद्यतेल 

राईचे तेल , तिळाचे तेल 
खुरासनी तेल, खोबरेल तेल 
वनस्पती तेल , डालडा वनस्पती तूप , हायड्रोजनेटेड तेल 

गावरान तूप 
५ सर्व प्रकारचे अखाद्य तेल प्रक्रिया केलेले खोबरेल तेल 

इतर सुगंधीत तेल, वनस्पती व हायड्रोजनेटेड तेल , सरसाचे तेल , 

प्राण्याच्या चरबीपासून तयार केलेली तेले व इतर अखाद्य तेले . 
६ मिठाई 

मिठाई मावा व माव्यापासून तयार केलेले पदार्थ पेढे, बरफी व सर्व प्रकारची 
मिठाई, दुधापासून तयार केलेले सर्व पदार्थ, डबा बंद मिठाई . 

डबा बंद मिठाई 
७ सुकामेवा सुकलेली फळे मणुके , बदाम, काजु , पिस्ता, अंजिरे, फळे सुकवून तयार केलेला सुकामेवा, 

( ड्रायफ्रुट्स ) केशर, कस्तुरी व सर्व प्रकारची सुकलेली फळे. 
८ प्रक्रिया केलेले पदार्थ दुधापासून व फळापासून प्रक्रिया केलेले पदार्थ जसे आईस्क्रीम, टेबल बटर , 

चीज , स्किम मिल्क पावडर , इत्यादी पीठ फळे- धान्य व कडधान्य यावर 

प्रक्रिया करून केलेले पदार्थ. 
९ इतर खाद्य पदार्थ शेव, चिवडा, सर्व प्रकारचे फरसाण व वेफर्स , सर्व प्रकारची जाम , जेली, 

सत्व , बटाटा व केळी पासून तयार केलेले सर्व पदार्थ, बेकिंग पावडर , 


० . ५० % 


० . ७५ % 


२ % 


० . १० % 


० . ७५ % 


२ % 


० . ५० % 


४ % 


४ % 


४ % 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी २० , २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


४ % 


६ % 


४ % 


६ % 


० . १० % 


६ % 


४ % 


४ % 


अनुसूची क - चालू 

( ३ ) 
सँकरिन , इतर सर्व प्रकारचे ग्लुकोज बिस्किट, प्राण्यासाठी वापरण्यात 
येणारे खाद्य , सर्व प्रकारचे खाद्य रंग व आर्क चॉकलेट्स , प्राण्याचे 

फॅट्सपासून तयार केलेले पदार्थ व इतर खाद्य पदार्थ. 
१० शीतपेय 

पॅकबंद केलेली सरबते , बाटली बंद फळांचा रस , मिनरल वॉटर , 

सर्व प्रकारचे शीतपेय . 
११ मद्य व मद्यार्क सर्व प्रकारचे देशी व विदेशी दारू , वाईन व वाईनरी धान्य व धान्यापासून 

तयार कलेले मद्य, बिअर व पेये . 

निरा व ताडी 
१२ तंबाखू व त्यापासून तयार तंबाखू व त्यापासून तयार केलेल्या वस्तू बिडी, सिगारेट व धुम्रपानासाठी 
केलेल्या तत्सम वस्तू . वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू . 

खुला साधा तंबाखू 
पान मसाला , गुटखा पान मसाला, गुटखा व इतर तत्सम वस्तू 
सौंदर्य प्रसाधने व इतर सुगंधी तेले , कॉस्मेटीक सर्व प्रकारची क्रिम, टुथ पावडर / पेस्ट , केसापासून / 
वस्तू 

प्लॅस्टिक तंतूपासून बनविण्यात आलेले ब्रश, हेअर ब्रश , केसाचे तेले , सर्व 
प्रकारचे सुगंधी द्रव्य , सेंट्स , अत्तरे, टाल्कम पावडर , सुगंधीत वस्तू , 
सुगंधीत रसायने, सर्व प्रकारचे सौंदर्य प्रसाधने , पोमेड, कंगवे, गार्टर्स 

व सस्पेंडर्स व सर्व प्रकारचे सौंदर्य प्रसाधनाचे साधने . 
१५ कटलरी व क्रोकरी सामान कात्र्या, वस्तरे, केसाच्या पिना , सेप्टी रेझर्स, ब्लेड, सुरे , चाकू , चमचे, काटे , 

कटलरी सर्व प्रकारची, सुया सर्व प्रकारच्या, कुलुप व किल्ल्या, स्टोव्ह व 
पेट्रोमॅक्स आणि त्यांचे भाव , उपसाधन आणि लेसेस , टेप्स , लाकडी व 
धातूच्या रिंग्ज , भरत कामाच्या वस्तू , सेल्यूलाईडच्या वस्तू , सर्व प्रकारच्या 
मणी, बेकलाईट , बेकलाईटचा माल, हस्तीदंत व त्यापासून बनविलेल्या 
वस्तू सर्व प्रकारची बटणे, चिनी मातीच्या वस्तू , कपबश्या व क्रोकरी 

सामान . 
१६ स्नानासाठी वापरल्या सर्व प्रकारचे साबण , शाम्पु , हेअर कंडीशनर , क्रिम्स , दाढीचेक्रिम व तत्सम 

जाणाऱ्या वस्तू व कपडे वस्तू, डिटर्जन्ट , साबण , पावडर व द्रावणीय साबण . 
धुण्यासाठी वापरण्यात 

येणाऱ्या वस्तू 
१७ औषधे 

औषधिद्रव्य, युनानी औषधे, होमियोपॅथिक औषधे, आयुर्वेदिक औषधे सर्व 

प्रकारचे औषधे . 
संकीर्ण 

वरील बाब क्र . १ ते १७ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या व अनुसूची ( ख) मध्ये 
विनिर्दिष्ट नसलेल्या वस्तू . 

गट क्रमांक २ 
कापूस 
कापूस, ताग , रेशीम , लोकर , चामडे, रबर , प्लॅस्टिक, कागद व माती 

यापासून तयार केलेल्या वस्तू . 
१८ कापूस व त्यापासून कापूस सूत , ग्रे धागा, ग्रे कपडा, प्रक्रिया केलेले सुत व कापड , 

बनविण्यात आलेल्या तयार कपडे (रेडीमेड गारमेंट्स ), सतरंज्या/ चादरी व कापडापासून तयार 
वस्तू 

केलेल्या सर्वप्रकारच्या वस्तू , साडी . 
लोकर व त्यापासुन लोकर 
बनविण्यात आलेल्या प्रक्रिया केलेली लोकर, तयार कपडे ( रेडिमेड गारमेंट्स ), शाल स्वेटर्स व 
वस्तू 

लोकरीपासून तयार केलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तू . 


२ . ५० % 


१ . ५० % 


३ % 


० .०५ % 
१. ५० % 


१. ५० % 


१९ 


० . ५० % 


२ % 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, फेब्रुवारी २०, २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


अनुसूची क - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


० . ५० % 


ताग व त्यापासून 
बनविण्यात आलेल्या 
वस्तू 


ताग ( बारदाना ) 
प्रक्रिया केलेली ताग 


१ % 


२ % 


तागा पासून तयार कपडे ( रेडिमेड गारमेंट्स ) तागापासून तयार केलेल्या 
सर्व प्रकारच्या वस्तू . 
रेशीम प्रक्रिया केलेले रेशीम तयार कपडे (रेडिमेड गारमेंट्स) रेशीमपासून 
तयार केलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तू . 


१ . ५० % 


रेशीम व त्यापासून 
बनविण्यात आलेल्या 
वस्तू 
कृत्रिम धागे व त्यापासून 
बनविण्यात आलेल्या 


० . ५० % 


३ % 


वस्तू 


१ . ५० % 


कृत्रिम धागा 
प्रक्रिया केलेले धागे 
तयार कपडे ( रेडिमेड गारमेंट्स ) व कृत्रिम कापडापासून तयार केलेल्या 
सर्व प्रकारच्या वस्तू . 
खोगीर ( हारनेस ), जीन, पेट्या, ट्रंक , जोडे, चप्पल , बूट, स्लिपर, सॅन्डल्स , 
पट्टेधरुन कातड्याच्या चामड्याच्या बॅगा व प्राण्यांच्या कातडीपासून 
तयार केलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तू . 


४ % 


चामडी व कातडे व 
त्यापासून बनविण्यात 
आलेल्या वस्तू 


२ % 


३ % 


४ % 


वस्तू 


४ % 


< 


२४ रबर व रबरच्या वस्तू टायर्स व ट्युब्स 

रबर, रबरी माल , गटापची व त्यापासून ( पुर्णतः किंवा अंशतः) बनविलेल्या 
वस्तू , रबर सोलुशन, कच्चे रबर व लॅटेक्स व त्या पासून बनविलेली खेळणी 
रबरी चप्पल, रबरी बुट , रबरापासून तयार केलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तू , 

रबराचे वेस्ट . 
२५ प्लॉस्टिक व प्लॉस्टिकच्या प्लॉस्टिक , प्लॉस्टिक माल, प्लॉस्टिकपासून बनविलेल्या वस्तू 

प्लॉस्टिकपासून प्लॉस्टिकच्या वस्तू बनविलेली खेळणी, प्लॉस्टिक चप्पल , 
प्लॉस्टिक बुट, प्लॉस्टिक बॅग, प्लॉस्टिक पासून तयार केलेल्या सर्व प्रकारच्या 

वस्तू प्लॉस्टिक वेस्ट . 
२६ कागद व कागदाचा लगदा ( अ ) थर्माकोल , वह्या, दिनदर्शिका, डायऱ्या , नोटबुक , रेखाटलेली 

( पल्प ) व त्यापासून चित्रे / देखावे इत्यादी . 
बनविण्यात आलेल्या ( ब ) न्युजप्रिन्ट , ( वृत्तपत्रीय कागद ) 
वस्तू 

( क ) कार्ड बोर्डर्स , स्ट्राबोर्डर्स , गेबोर्डर्स व मिलबोर्डर्स 
( ड) कोणत्याही मिश्रणाचे व जाळीचे सर्व प्रकारचे कागद 

( इ) पल्प , वुडपल्प , लगदा पल्पापासून तयार केलेल्या वस्तू 
संकीर्ण 

वरील क्र . बाब १८ ते २६ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या व अनुसूची ( ख ) 
मध्ये विनिर्दिष्ट नसलेल्या वस्तू . 

गटक्रमांक ३ 

( रसायने, खनिज तेले व इंधन ) 
२७ सेंद्रीय रसायने सर्व प्रकारचे रसायने, सोडियम सल्फेट , ग्राईडींग स्लॉट , लोखंडाची सल्फेट, 
( ऑरगॅनिक केमिकल ) अल्फेनियमचे सल्फेट , सोड्याचे झैलीक (सिलीकेट ), कॉस्टीक सोडा आणि 

अन्यथा विनिर्दिष्ट केलेले नसतील असे इतर क्षार , सल्फर पोटॅशचे क्लोराईड 
स्टटीया , झिंक क्लोराईट , सोडा , मीठ , सर्व प्रकाराचे आम्ले , सेलीमोनिक 
बोरॅक्स , पांजणिचे मीठ . 
पिकावर फवारणीची औषधे (किटकनाशक सोडून ) 


< 


< 


३ % 


० . १० % 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी २० , २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


( ४ ) 


४ % 


४ % 


३ % 


४ % 


४ % 


४ % 


४ % 


४ % 


३ % 


अनुसूची क - चालू 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
२८ असेंद्रिय रसायने डाईज , इंटरमिजीएट डाईज कांष्ठ मद्याई विपकत व औद्योगिक मद्यसार व 

( इनऑरगेनिक केमिकल) . सर्व प्रकारची असेंद्रीय रसायने . 
२९ औद्योगिक वापरासाठीची खनिज तेल व त्याची उप उत्पादने कुड, ऑईल सर्व प्रकारची वंगने , सर्व 
रसायने व इंधन . प्रकारचे ऑईल , ज्वलन तेल व्हाईट ऑईल, विमानचालन स्पिरीट सॉलव्हंट 

वस्तू, ज्वलनशिल पदार्थ सोलव्हंट व कंपोझिशन टर्की रेड ऑईल सर्व प्रकारची 
ग्रीस , सर्व प्रकारची खळ (स्टार्चेस ), साईझिंग ऑईल्स व इतर तत्सम 

उपयोगात येणा- या वस्तू . 
३० इंधन 

लोणारी कोळसा दगडी कोळसा 
घरगुती वापरासाठीचे केरोसिन 

औद्योगिक वापरासाठीचे केरोसिन 
घरगुती वापरासाठीचे एलपीजी गॅस 
औद्योगिक / वाणिज्यिक वापरासाठीचे एलपीजी गॅस व इतर गॅस 
अशुद्ध तेल ( क्रुडऑईल ), सर्व प्रकारची वंगणे, फर्नेस ऑईल व पेट्रोलियम 
जेली. 

सर्व प्रकारची खनिज तेले , डिझेल, पेट्रोल , इथेनॉल व इतर 
संकीर्ण 

वरील बाब क्र . २७ ते ३० मध्ये समाविष्ट नसलेल्या व अनुसूची ( ख ) 
मध्ये विनिदिष्ट नसलेल्या वस्तू . 

गट क्रमांक ४ 

धातू व त्यापासून तयार केलेल्या वस्तू 
३१ मौल्यवान वस्तू ( अ) सोने ( Raw Gold ) 

( ब) चांदी 

( क ) प्लॅटिनियम व इतर मौल्यवान धातू 
मौल्यवान धातू व सोने, चांदी व प्लॅटिनियम व इतर मौल्यवान धातू यांचेपासून तयार 
त्यापासून तयार केलेले केलेले दागिने व वस्तू . 
दागिने व वस्तू . 
मौल्यवान खडे व हिरा, माणिक, मोती, पोकळे इत्यादी सर्व प्रकारचे खडे, इमिटेशन ज्वेलरी , 
स्फटीक . 

नवग्रह राशीचे खडे व त्यापासून तयार केलेले दागिने व वस्तू . 
३४ लोह वस्तू 

लोखंड व पोलाद . 
३५ लोह वस्तूपासून तयार लोखंड व पोलाद यापासून तयार केलेली सर्व प्रकारची भांडी, तारा , 
केलेल्या वस्तू . पत्रे सळ्या , इन्गॉटस , बिम्स , वस्तू नाणी, फर्निचर लोखंड व पोलाद 

यापासून तयार केलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तू . 
__ अलोह वस्तू स्टेनलेस स्टील, तांबे अल्युमिनियम, शिसे, पितळ , टिन , झिंक , जर्मन 

सिल्व्हर व सर्व प्रकारचे इतर अलोह धातू . 
३७ अलोह धातूपासून तयार अलोह धातूपासून तयार केलेली सर्व प्रकारची भांडी व सर्व प्रकारच्या 

केलेल्या वस्तू. वस्तू . 
३८ लोह व अलोह धातू लोह व अलोह धातुचे सर्व प्रकारचे भंगार 

भंगार . 
भाग एक - अ -( म. उ.वि .)- २९ - २ 


० . २५ % 


० . ५० % 


२ % 


० . ५० % 


४ % 


३ % 


३ % 


४ % 


२ % 


१ % 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी २० , २०१४/ फाल्गुन १, शके १९३५ 


( ४ ) 


(१) 
३९ 


उप 


४० 


४१ 


२ % 


अनुसूची क - चालू 
(२) 

( ४ ) 
काच व काचेच्या वस्तू झुंबर , आरसे, फॅन्सी बांगड्या ( काचेच्या वगळून ), काचेचे शोभिवंत वस्तू , काचेचे 
सर्व प्रकारचे साहित्य व सामान , काच व काचेच्या वस्तू . 

४ % 
संकीर्ण 

वरील बाब क्र . ३१ ते ३९ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या व अनुसूची ख मध्ये 
विनिर्दिष्ट नसलेल्या वस्तू . 

३ % 
गट क्रमांक ५ 

यंत्रसामुग्री, वाहने , उपकरणे, साधने व त्यांचे सुटे भाग 
यंत्रसामुग्री 

यंत्रसामुग्री व त्याचे पूरक भाग , वीज निर्मिती, प्रक्षेपण व सामग्री, मोटार्स ३. २५ % 
व जनरेटर्स , त्याचे पूरक व सुटे भाग, बॅटरी व बॅटरी सेल्स व पितळी पट्या 
हॉर्न, वीज जोडणारी सामग्री व वस्तू, वीजेची घरगुती उपकरणे, सर्व प्रकारचे 
वीज यंत्र सामग्री, कंट्रोल स्विच गिअर , जनरेटर्स , अल्टनेटर्स व डायनामो , 
मोटार्स ट्रान्सफार्मर्स व टर्नी जनरेटींग सेट्स , शेतीची यंत्रसामग्री व भाग, तेल 
इंजिने , वाफेची इंजिने, पेट्रोल व गॅस इजिने व हायड्रोक्लोरिक प्रेशरवर चालणारी 
यंत्रे , एटीम मशिन , यंत्रे व त्याचे सुटे भाग , सर्व प्रकारची हत्यारे , मुद्रणयंत्रे 
व त्याचे सुटे भाग , विशिष्टरित्या तरतूद करण्यात आली नसेल अशी कोणतीही 
यंत्रसामग्री व तिचे पूरक सुटे भाग . 
इलेक्ट्रीक मोटर पंप २HP चे वर , थेशर मळ नियंत्रण 

१. ५० % 
वाहने 

दुचाक्या ( सायकली), बाबा गाड्या ( रू . दहा हजाराच्या वर ) 
दोन चाकी वाहने 

२ % 
तीन चाकी वाहने 
चार चाकी वाहने 
( अ) १००० सी . सी . पर्यंत 

२ % 
( ब ) १००१ सीसी पेक्षा जास्त असलेली वाहने 
सर्व प्रकारची अवजड वाहने 
ट्रॅक्टर 

१. ५० % 
रेल्वे, ट्रामवे, विमान व विमानाचे सुटे भाग, बोट व बोटीचे पूरक सुटे भाग , ३% 
इंजिन इत्यादी . 

चेसीस व माल मोटारीचे सुटे भाग, सर्व प्रकारच्या वाहनांचे सुटे पूरक भाग . 
इलेक्ट्रीकल्स वस्तू व बल्ब , ट्युबलाईट , दिपमाळा, हॅलोजन पेट्रोमॅक्स , होल्डर , वायर , केबल , 
त्यांचे पूरक व सुटे भाग . स्विचबोर्ड, विद्युत उपकरणे व सर्व इलेक्ट्रीकल वस्तू . 
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू व उपकरण संच व उपयंत्र आणि त्याचे सुटे भाग , शिवणयंत्रे , घड्याळे व 
त्यांचे पूरक व सुटे भाग . मनगटी घड्याळे टंकयंत्रे व त्याचे सुटे भाग , रेडिओ, रेडिओग्राम टेलिव्हीजन 

सेट किंवा उपकरण संच , बिनतारी ( यंत्र ) व पूरक सुटे भाग , फोटोग्राफिक 
यंत्रसामग्री, फोटोविषयक माल व वस्तू (फिल्म्स, माऊंटन्स व त्याचे पूरक व 
सुटे भाग त्यामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू सर्वेक्षण उपकरण यंत्र, वैज्ञानिक 
उपयंत्र , नेत्रोपचारविषयक ( ऑप्टिकल्स ) माल त्याचे सुटे भाग व उपसाधने 
शल्य उपकरणे व रुग्णालयविषयक वस्तू , जुसिबल्स , मिल व जीनसामग्री 
सर्व प्रकारची उपकरण संच, उपयंत्रे व सुटे भाग , मोबाईल व मोबाईल संबंधित 
साहित्य व त्याचे पूरक व सुटे भाग, मोबाईल सॉफ्टवेअर , प्रिंटर , सिमकार्ड , 
मेमरीकार्ड, पेनड्राईव्ह , सॉफ्टवेअर , हार्डवेअर , केबल्स , एल. सी . डी ., एल. ई. डी . 


२ % 


२ % 


२ % 


२ % 


३ % 


४२ 


३ % 


४३ 


३ % 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी २० , २०१४/ फाल्गुन १, शके १९३५ 


अनुसूची क - चालू 


__ (१) 


(२ ) 


( ३ ) 


नेट प्रोटेक्टर, मोबाईल टॉवर व त्यासंबंधी साहित्य व पूरक सुटे भाग, स्कॅनर , 
झेरॉक्स मशिन व सर्व इलेक्ट्रीकल्स वस्तू सिमकार्ड, इ-रिचार्ज टॉकटाईम 
व्हाऊचर 


वीज 


छायाचित्रण व 
सिनेमासाठीच्या वस्तू 
शल्यचिकित्सच्या 
वस्तू 


३ % 


४६ वाद्यसामुग्री 


४ % 


लाऊडस्पिकर्स , ग्रामोफोन, अॅम्प्लीफायर्स , संगणक व संगणक साहित्य 
कॅमेरा, प्रोजेक्टर , लागणाऱ्या फिलम्स , सिनेमा फिल्म ( कच्च्या) प्रक्रिया 
केलेल्या सिनेमा फिल्म्स व रिळ, फिल्मचे रोल व अनुषंगिक वस्तू . 
शल्यचिकित्साकरिता लागणारे यंत्र व वस्तू , सीटी स्कॅन , एम. आर. आय स्कॅन 
मशिन्स , स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटरमध्ये वापरण्यात येणारे साहित्य व त्याचे 
पूरक सुटे भाग, सर्जीकल गुडस इत्यादी . 
तबला , ड्रम सेट , गिटार , पियानो , सेक्सोफोन , तुतारी व इतर वाद्यसाहित्य 
सर्व प्रकारची वाद्ये . 
चष्मे, गॉगल्स, लेन्स , फ्रेम्स व दृष्टीसाधन उपकरणे/ साधने 
शस्त्र , बंदुका व त्याचे पूरक सुटे भाग, बंदुकीच्या गोळ्या हत्यारे संरक्षणासाठी 
वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू . 
दारुगोळा, फटाके 
वरील बाब क्रमांक ४० ते ४८ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या व 
अनुसूची ख मध्ये विनिर्दिष्ट नसलेल्या वस्तू. 

गट क्रमांक ६ 
इमारत बांधकाम साहित्य 
सर्व प्रकारचे सिमेंट (रेल्वे गुडस् व इतर सर्व नाक्यावर आयात होणारे सिमेंट ) 


४७ दृष्टी साधने 
४८ शस्त्रे , हत्यारे / दारुगोळा 


३ % 


४ % 


६ % 


संकीर्ण 


४ % 


४९ 


४ % 


इमारत बांधकाम 
साहित्य . 


कोळशाचे डांबर ( कोलटार ) अस्फाल्ट , बिटुमेन , फरसबंदी, दगड , मॅगनिज , ४ % 
इमरी दगड किंवा चुरा चुन्याची कळी ( चोक पावडर) दगडाच्या चिपा ( स्टोनचिप्स ) 
दगडाची पावडर , आग्रा दगड, इमारती दगड ( क्लींगर ), कोळशांची राख . 

चकाकी दिलेल्या विटा व फरशी, भट्टीच्या विटा व सर्व प्रकारची छपरी कौले , 
फरशीच्या लादया इ. मोझाईक किंवा टेरझाची कौले, मातीचे नळ, सिमेंट नळ 
आणि ॲसबेस्टास सिमेंट पत्रे . 
पिवळी माती, मुरुम माती, इतर कोणत्याही प्रकारची माती , वाळू, धातू पाषाण ०. १० % 
खंड (रबल) व खडी 
पेंटस , डिस्टेंम्पर कलर वॉशर्स आणि इमारतीस रंग देण्यासाठी वापरावयाचे ४ % 
साहित्य, वार्निश , अळशीचे उकळलेले तेल , टर्पेटाईन, झिंक ऑक्साईड व रेड 
ऑक्साईड , रफींग फेल्ट . 
एँगलच्या वस्तू, इमारतीच्या व सॅनिटरी फिटींग्ज बांधणीसाठी किंवा ४ % 
सुशोभित करण्यासाठी वापरण्यात येणारी सर्व प्रकारची साधने, धातुचे व्हॉल्व , 
तांब्याच्या तोट्या व त्याची उपकरणे . 


भाग एक - अ - ( म . उ.वि .) - २९ - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी २० , २०१४/ फाल्गुन १, शके १९३५ 


४ % 


५ % 


अनुसूची ख - चालू 
(१) (२) 
लाकुड व त्यांचे 

इमारतीचे लाकुड , बल्ल्या , बांबु, वेत व त्यापासून तयार केलेल्या वस्तू 
पासून तयार 

दरवाजे, खिडक्या, चौकटी, खुंट्या व जिने व अशा लाकडापासून तयार 
करण्यात आलेल्या वस्तू . केलेल्या वस्तू प्लायवूड सॉफट बोर्डस , हार्ड बोर्डस मॅसोनाईट किंवा कोणतेही 

घटक असलेले व कृत्रिम प्रक्रियेने तयार करण्यात आलेले इतर कोणत्याही 

प्रकारचे लाकूड व त्यापासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तू . 
५१ विदेशातून आयात केलेले लाकडा पासून व अन्य वस्तूपासून तयार करण्यात आलेले विदेशी 

फर्निचर व विदेशातून फर्निचर व गृह सजावटीच्या वस्तू . 
आयात केलेल्या 
गृह सजावटीच्या वस्तू 
संकीर्ण. 

वरील बाब क्र . ४९ ते ५१ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या व अनुसूची- ख मध्ये 

विर्निदिष्ट नसलेल्या वस्तू . 
५२ औद्यागिक क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( MIDC ) व सातुर्णा औद्योगिक 

वसाहत सहकारी संस्था येथे आयात होणाऱ्या कच्च्या मालावर व 
पॅकेजिंग मटेरीयल तसेच लघु उद्योजकांना लागणाऱ्या नवीन यंत्र सामग्री 
कच्चा माल ठरविण्याचा अधिकार मा . आयुक्त यांचा राहील . 

अनुसूची ख – चालू 
ज्या मालावर स्थानिक संस्थाकर आकारला जाणार नाही त्या मालाची सूची 


४ % 


० . ५० % 


अ . क्र . 


गट 


मालाचा तपशील 


__ (१ ) 


(२ ) 
गट क्रमांक १ 


अन्न पदार्थ, पेय, औषधे व सौंदर्य प्रसाधने इत्यादी 
तांदूळ , गहू , ज्वारी , बाजरी, मका, भाजलेले धान्य, चूणी, पोहा , कुरमुरे , लाह्या व त्याचे पीठ 
( परिरक्षित पिठ वगळून ). 
चणे, चनाडाळ, फुटाणे, मुगदाळ , उडीददाळ, वाटाणा, तुरडाळ, मठदाळ सर्व प्रकारच्या डाळी व 
त्यांचे पासून तयार केलेले पिठ ( परिरक्षित पिठ वगळून ). 
शेतीसाठी वापरण्यात येणारी बि -बियाणे. ( प्रक्रिया करण्यासाठी आयात केलेली बि -बियाणे वगळून ) 
सर्व प्रकारच्या ताज्या भाज्या, आले व ओली मिरची, विड्याची पाने , ताजी फुले 
सर्व प्रकारची जनावरे , प्राणी , पक्षी, मासे व जनावरे , प्राणी, पक्षी, यांचे मास, पक्षांची अंडी, ताजी 
व सुकवलेली मासळी (फ्रोजन पॅकींग वगळून ). 
सर्व प्रकारची जनावरे, प्राणी, पक्षी, मासे व जनावरे, प्राणी, पक्षी, यांचे मास, पक्षांची अंडी, ताजी 
व सुकवलेली मासळी ( फ्रोजनपॅकींगवगळून ). 
सर्व प्रकारचे ताजे दूध 
ब्रेड 
पिण्याचे पाणी (मिनरल वॉटर वगळून ) 
जेवणातील मिठ ( खाण्यासाठी) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी २० , २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


(१) 


( २ ) 


अनुसूची ख – चालू 

( ३ ) 
संरक्षण खात्याच्या कॅन्टीगमधून स्वतःच्या वापराकरीता खरेदी केलेला सर्व प्रकारच्या वस्तू 
प्राण्यांचे खाद्य 
कुंकू 
अगरबत्ती, धुप 


झाडु 


गटक्रमांक २ 


मानवी रक्त 
एडसग्रस्त रुग्णांना उपचारासाठी असलेली औषधे 
सर्व संततिप्रतिबंधक औषधे, निरोध, औषधी द्रव्ये किंवा कुटुंब नियोजनाच्या प्रयोजनाकरिता 
वापरण्यात येणारी साधने . 
अंध, अपंग , मतीमंद रुग्णांसाठी लागणारे यंत्रसाहित्य जस ट्रायसिकल , कुबड्या, श्रवणयंत्रे , 
कुष्ठरोगपिडीतांनी स्वयंरोजगारासाठी आयात केलेले साहीत्य व सर्व प्रकारचे सायकल स्पेअरपार्ट , 
सायकल टायर ट्युब व रु . १० हजार पर्यंतच्या सर्व सायकली. 
कापूस , ताग , रेशिम , लोकर , चामडे, रबर , प्लॅस्टिक , कागद व माती यापासून तयार 
केलेल्या वस्तू या मधील खालील बाबी 
राष्ट्रध्वज 
कच्ची लोकर 
कापूस व रेशीम यापासून बनविलेल्या राख्या 
ग्रामोद्योग , हस्तशिल्प उत्पादने 
स्पष्टीकरण . - या नोंदीखालील स्थानिक संस्था कर प्रदानापासून मिळणारी सूट ही महाराष्ट्र राज्य 
खादी ग्रामोद्योग मंडळ किंवा खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग याद्वारे माल प्रमाणित कलेला असावा, 
या शर्तीच्या अधीन देण्यात येईल . 
हाताने कातलेले कापसाचे सूत आणि खादीचे कापड 
हाताने कातलेले आणि गुंडाळलेले रेशमाचे सूत आणि हाताने विणलेले रेशमी वस्त्र , यात टस्सर सूत व 
कापड्यांचा समावेश आहे. 
लोकरीचा हाताने कातलेला धागा आणि हाताने विणलेले कापड आणि घोंगड्या 
हातमाग , हातमागाकरिता वापरण्यात येणारे कापसाचे सूत आणि हातमागाचे सूती कापड 
भारत सरकारने पुरविलेल्या सवलतीच्या दर्जाचा पांढरा मुद्रण कागद 
वर्तमानपत्र , (न्यूज प्रिंट पेपर ) वापरलेल्या उत्तरपत्रिका , (कोऱ्या किंवा न वापरण्यात आलेल्या 
उत्तरपत्रिका वगळून ) जुने कार्यालयीन अभिलेख किंवा ( रद्दी कागद वगळून ) अजून वापरण्यात 
असलेले अभिलेख . 
शासनाने विहित केलेली आणि भारत सरकारने पुरविलेल्या केवळ सवलतीच्या दर्जाच्या पांढऱ्या 
मुद्रण कागदातून निर्माण केलेली शाळेची पाठ्यपुस्तके आणि वह्या व सर्व प्रकारची शालेय पुस्तके . 
सर्व प्रकारचे धार्मीक वाड: मय व धार्मिक ग्रंथ 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयाच्या कार्यालयीन उपयोगाशी संबंधीत असलेला केलेला माल 
विनामूल्य वितरणांकरिता असलेले आणि हस्तांतरण किंवा विक्रीकरिता नसलेले व त्याप्रमाणे 
आयातकाद्वारे प्रमाणित करण्यात आलेले खरे वाणिज्य नमुने . 
मातीचीभांडी 


पाय 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, फेब्रुवारी २०, २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


अनुसूची ख - चालू 


___ (१ ) 


( २ ) 
गट क्रमांक ३ 


गट क्रमांक ४ 


गटक्रमांक ५ 
अपारंपारिक 


४५ 


रसायने , खनिज तेले व इंधन या मधील खालील बाबी 
शेतीसाठी आवश्यक सेंद्रीय व रासायनिक खते , शेतीसाठी पिकासाठी वापरण्यात येणारे 
किटकनाशके . 
पेंड, 
लिंबोळी खते , सर्व प्रकारचे खत 
केळीची पाने 
सरपण ( जळाऊ लाकुड ) 
लाकडापासून तयार झालेला कोळसा 
धातु व त्यापासून तयार केलेल्या वस्तू या मधील खालील बाबी 
देशी खेळासाठी वापरले जाणारे क्रीडासाहीत्य जसे काठी , लेझिम , थाळी, गोळा, भाला, तिरंदाजी , 
हॉकीस्टीक इत्यादी . 
काचेच्या बांगड्या 
देवदेवतांच्या, संतांच्या मुर्ती, राष्टपुरुषांचे पुतळे व तैलचित्रे . 
सरकारी खजिन्याची पाठवणी एजन्सी बँकांना किंवा बँकेच्या मुख्यालयाला करताना त्यांची बांधणी 
करण्याकरिता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तिच्या एजन्सी बँकाना पुरविलेल्या रिकाम्या खजिना पेट्या. 
यंत्रसामुग्री, वाहने , उपकरणे, साधने व त्यांचे सुटे भाग या मधील खालील बाबी 

अपारंपरिक उर्जा साधने , यंत्रसामग्री, उपकरणे. 
( १) सपाट पत्रा आणि सौर संचयनी 
( २ ) संकेंद्रीत करणाऱ्या आणि नलिका पद्धतीच्या सौर संचयनी. 
( ३ ) सौर कुकर ( सौरचूली ) 
( ४ ) सौर जल तापक आणि यंत्रणा 
( ५) सौर पीक वाळवणी उपकरणे आणि यंत्रणा 
( ६ ) सौर भट्ट्या आणि अक्षारकरण (डिसलायनेशन ) पद्धती 
( ७ ) सौर औष्णिक आणि प्रकाश होल्टीय रूपांतरणावर आधारित सौरपंप 
( ८ ) सौर शक्ती निर्मिती यंत्रणा 
(९) पाणी उपसणे आणि इतर कार्ये याकरिता सौर प्रकाश होल्टीय निश्चियीका ( मॉड्यूल ) 
( १० ) पवनचक्क्या आणि पवनचक्क्यांवर चालणारी कोणतीही विशिष्ट रित्या तयार केलेली साधने 
( ११) सौर अथवा पवन उर्जेवर चालणारी विद्युत जनित्रे आणि वायू उर्जेवर चालवले जाणारे पंप 

यासह कोणतीही विशेष साधने . 
( १२ ) बायोगॅस संयत्रे आणि बायोगॅस इंजिने 
(१३) उर्जा निर्माण करणारी कृषी व नगरपालिकेची कचरा रूपांतरण साधने 
( १४ ) सागराच्या लाटा आणि औष्णिक उर्जा यांच्या वापराकरिता साधनसामुग्री 

शेतीसाठी वापरण्यात येणारी अवजारे 
प्राण्यापासून ओढल्या जाणाऱ्या गाड्या , बैलगाड्या , घोडागाड्या व इतर 
रुग्णवाहिका व शववाहिका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, फेब्रुवारी २०, २०१४ / फाल्गुन १, शके १९३५ 


अनुसूची ख - चालू 


( ३ ) 


शासना मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याच्या प्रयोजना करीता 
आयात केलेल्या फिल्म . 
दुरुस्ती किंवा प्रक्रियेच्या प्रयोजनाकरिता महानगरपालिका हद्दीच्या बाहेर नेण्यात आलेली यंत्रसामग्री, 
हत्यारे आणि इतर वस्तू व त्यांचे घटक भाग जर आयात करण्यात आले तर ते महानगरपालिकेच्या 
अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीने आयात करण्यात येतील आणि महानगरपालिका हद्दीत पुनःप्रवेश 
करताना उक्त लेखी परवानगी सोबत जोडण्यात येईल . 
रेल्वे, आगबोटी किंवा यामार्गे आयात केलेला आणि रेल्वे, गोदी, बंदरे , धक्के आणि विमानतळ 
येथील जागातून न हलविण्यात आलेला पुर्नमागणी केलेला आणि निर्यात केलेला माल . 
स्थानिक संस्था कर अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीने बाहेर नेण्यात आलेले आणि महानगरपालिका 
हद्दीत पुन्हा प्रवेश करताना त्या सोबत उक्त लेखी परवानगी जोडण्यात आलेले महानगरपालिका 
हद्दी बाहेरील मेजवान्या, लग्न , समारंभ आणि सार्वजनिक कार्यक्रम यांसाठी भाड्याने घेतलेले 
वापरातील फर्निचर , पिआनो आणि तत्सम संगीत वाद्य, तंबू सभामंडप, चीनीमातीची भांडी ( क्रॉकरी ) 
दिवे, बांबू, बादल्या, तट्टे ( बांबूच्या चट्या ) . 
फिरत्या सर्कसीच्या किंवा फिरती नाटके, लोकनाट्य , किंवा गाणे करणाऱ्या फिरत्या कंपन्या यांचे 
मालकीचे खरेखरे सामान व व्यवसाय पेट्या , ज्या नाटके , लोकनाट्य किंवा यथास्थिती तमाशे 
करण्यासाठी वापरावयाच्या असतील , मात्र अश्या वस्तू आयात करण्यापूर्वी या बाबतीत आयुक्तांची 
पूर्वपरवानगी मिळण्यात आली पाहीजे . 
एकतर प्रदर्शन रेल्वेगाडीतील ठेवलेला किंवा महानगरपालिका हद्दीत भरावयाच्या कोणत्याही प्रदर्शनात 
ठेवण्यात यावयाचा परंतू विक्रीसाठी नसलेल्या, महानगरपालिका हद्दीत प्रवेश करणारा माल , दुसऱ्या 
बाबतीत उक्त प्रदर्शनाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कार्यवाही कडून किंवा महाव्यस्थापकाकडून त्या 
अर्थाचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गो . आ . लोखंडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


